एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-८ 
राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२० च्या अंतिम 
निकालाच्या आधारे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून 
निवड झालेल्या सहायक आयुक्‍त (गट-अ) व कौशल्य 
विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी 
(गट-ब) संवर्गातील उमेदवारांच्या तांत्रिक प्रशिक्षण 
खर्चाची प्रतिपूर्ती करण्याबाबत 
महाराष्ट्र हासन 
कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक : कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/२०२२/प्रश्ञा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०१ नोव्हेंबर, २०२३. 


संदर्भ : १) शासन निर्णय समक्रमांक, दि. १९ जुले, २०२२. 
(संगणक संकेतांक-२०२३०७१९१३१३३९५३०३) 


शासन शुद्धिपत्रक: 

उपरोक्‍त विषयावरील संदर्भाधीन शासन निर्णयाचा दिनांक १९ जुले, २०२३ असा वाचावा. 

सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद ३ मधील “APT क्र.झेड ए-१, २२३०, कामगार व 
सेवायोजन, ०२, सेवायोजन, ००४ संशोधन, सर्वेक्षण व सांख्यिकी, “०१)(०१) सेवायोजन रोजगार 
उपलब्धताविषयक माहिती व युवक रोजगारविषयक सेवा ०१-वेतन, (२२३० ११०७," या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो त्या त्या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा.” 

च्या ऐवजी 

““मागणी क्र. झेड ए-१, २२३०, कामगार व सेवायोजन, ०२ सेवायोजन, ०११ संचालन व 
प्रशासन, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजनांतर्गत योजना, ००१(०१)(०२) सेवायोजन 
संचालनालय, कार्यालयांच्या अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण (२२३० १०८१ १३-कार्यालयीन खर्च 
(योजनांतर्गत)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व सदर खर्च २०२३-२४ या आर्थिक 
वर्षाकरीता मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा.” असे वाचावे. 

सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥89॥8॥990[॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११०११७४०४८९७०३ असा 
आहे. हे शासन शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझ्ञानुसार व नांवाने 


Digitally signed by PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILLS 
EMPLOYMENT ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION DEPARTMENT, 
2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353 1 60fac64808f 
ec76c25d6d90, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


A ग MA RAM SA N KH F serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6F0D48D3ADE65B7222B 
4D38B6E5902DB 1344750, cn=PRABHAKAR ATMARAM SANKHE 


Date: 2023.11.01 17:40:52 +05'30° 


(प्रभाकर संखे ) 


झासनाचे अवर सचिव 
प्रति, 


१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२) महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः कौविउ-२०२२/प्र.क्र.१२४/२०२२/प्रशा-२ 


३) आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

४) संचालक, वसंतराव नाईक राज्य कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्था, वनामती, 
बोले पेट्रोल पंपजवळ, अमरावती रोड, धरमपेठ, नागपूर-४४२ ४१० 

) उप आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 

) सहायक आयुक्त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय, मुंबई 

) अपर कोषागार अधिकारी, उप कोषागार कार्यालय, नवी मुंबई 

) 

) 


£39) 


S 


८) सामान्य प्रशासन विभाग ( सीपीटीपी) 
९) वित्त विभाग (कार्यासन-वित्तीय सुधारणा) 
१०) निवड नस्ती (प्रशञा-२) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


